श्री. बसवराज भिमाप्पा मास्तोळी, जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी, जालना यांच्या 
बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.२२२ (१)/१५अओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ०३ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. आकृवि १०१८/प्र.क्र.१९०/१५-अे, दि. २७.०७.२०१८. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील गट-अ संवर्गातील (ग्रेड वेतन - रू.६६००) श्री. बसवराज भिमाप्पा मास्तोळी, अधिक्षक कृषि 
अधिकारी यांची पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


श्री. बसवराज भिमाप्पा मास्तोळी, जिल्हा । प्रकल्प संचालक (आत्मा), सांगली. 
अधिक्षक कृषि अधिकारी, जालना (रिक्‍त पदी) 


२. श्री. बसवराज भिमाप्पा मास्तोळी यांचे संदर्भाधीन दि. २७.०७.२०१८ चे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. 
३. उपरोक्त अधिका-याने नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाळ आयुक्त (कृषि), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१६५९१००७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


Sugriv sate 

ate ou=Agriculture 
Sambhaji Seen 
Dhapate 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


8 
B28 
3 


, st=Maharas| 


4ea112e908c0e9a7e572d4190f9709a81 7F 
i ji Dhapate 


51, cn=Sugriv Sambhaji Dhapi 
Date: 2018.10.03 17:04:17 +05'30' 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.२२२(१/१५ओ 


३. सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
९. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१०.संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
११.कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१३. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१४. निवड नस्ती /१५अञे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


